ग्रंथनिवड समिती बरखास्त करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक -संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१३/२०२०/साशि-५, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ : शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.मराग्रं २५१९ / प्र.क्र.3१/२०१५/साशि-५, 
दि. ३० डिसेंबर, २०१६ 


शासन निर्णय: 

राज्यात प्रकाशित झालेल्या मराठी भाषेतील उपयुक्त ग्रंथांची निवड करुन यादी करण्यासाठी 
संदर्भाधिन दि.३० डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये श्रीमती अरुणा ढेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 
ग्रंथनिवड समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सदर ग्रंथनिवड समिती हा शासन निर्णय निर्गमित 
झालेल्या दिनांकापासून बरखास्त करण्यात येत आहे. 
2. हा arm निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००१२७१६३४०६७५०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dattatraya Rambhau Kahar 
1?) 


Dattatraya 
Rambhau Kahar t's: 


(द. रा. कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


3300239034 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
४. मा.मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. राज्यमंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव , (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
११.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२.समितीचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य (ग्रंथालय संचाळनालयामार्फ़त) 
१३.निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


